पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील 
कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
थकबाकीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी 
वितरीत करण्याबाबत-लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०१ जुले, २०२४ 


वाचा :- 


th 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक- ३० जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक- १ 
एप्रिल, २०२४ 

शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 


४. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, 


दिनांक- २५ जानेवारी, २०२४. 


. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, 


दिनांक- १६ फेब्रुवारी, २०२४. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.ग्रापापुवि/आस्था-३/आरआर/९६/२०२४, दिनांक- § 03.2028. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.ग्रापापुवि/आस्था-३/आरआर/१२१/२०२४, दिनांक- १६.०५.२०२४. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. 


जा.क्र.कोजिप/ग्रापापु/कावि-०२/६३९/२०२३, दिनांक- २३.०६.२०२३. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र.कोजिप/ग्रापापु/कावि-०२/४३२/२०२४, दिनांक- १५.०५.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 
शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये TAS असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. निधी अभावी ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन/भत्तेविषयक, 
सेनिवृत्तीवेतविषयक आर्थिक लाभ संबधित जिल्हा परिषदेने अद्याप अदा कलेले नाहीत, अज्ञा 
प्रकरणी कर्मचारी निहाय अचूक परिगणनेसह थकबाकीच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे सादर करण्याची तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय 
थकबाकीच्या रकमा पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीत टप्प्या-टप्प्याने अदा करण्याची तरतूद 
दिनांक 30.09.2023 च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने HAAN Era 
थकबाकीची अचूक परिगणना करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने व मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेल्या विवरणपत्रामध्ये माहिती सादर करण्याबाबत संबंधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने ज्या जिल्हा 
परिषदांनी थकबाकीची सविस्तर अचूक माहिती सादर केली आहे, sam जिल्हा परिषदांतर्गत 
कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषद जळगांव व कोल्हापूर यांनी संदर्भाधीन (६) ते (९) येथील पत्रान्वये 
थकबाकीची सविस्तर माहिती सादर केली आहे. जळगांव जिल्हा परिषदेंतर्गत ८२ कर्मचाऱ्यांच्या 
तसेच कोल्हापूर जिल्हा परिषदेंतर्गत ५ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून या 
जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांतर्गत पुढीलप्रमाणे 
एकूण रुपये २,२८,४५,३२१/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी अठ्ठावीस लाख पंचेचाळीस हजार तीनशे 
एकवीस wat) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली 
संख्या वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 
रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 8 व 
णि जळगांव ८२ २,०९,५९,०७२/- | रूपये दोन कोटी नऊ लाख 
एकोणसाठ हजार बाहत्तर फक्त 
2 | कोल्हापूर 4 १८,८६,२४९/- । रूपये अठरा लाख शाहाएऐंशी हजार 
दोनडे एकोणपन्नास फक्‍त 
दोन कोटी अठ्ठावीस लाख पंचेचाळी 
एकूण ८७ २,२८,४५,३२१/- हजार तीनशे एकवीस फक्त 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


२. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेंतर्गत ३ कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतन लाभाच्या थकबाकीचा 
पहिला हप्ता म्हणून या जिल्हा परिषदेला उपरोक्त निधीशिवाय २२१५१९१४, ०४-निवृत्तीवेतन 
विषयक खर्च या उद्दीष्टांतर्गत रु.९,६३,१३८/-(रुपये नऊ लाख RATE Fox एकशे अडोतीस 
फक्‍त) इतका अतिरिक्त निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त निधीतून ज्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा पहिला हप्ता अदा करावयाचा आहे, अशा 
कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या सहपत्रामध्ये देण्यात आली आहे. 


४. सदर निधी पुढील अटी व श्तींच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 


ओआओसोबतच्या Terai कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय थकबाकीसाठी 
या निधीचा वापर करावा. अन्य प्रयोजनासाठी या निधीचा वापर होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची राहील. 

ब) अनधिकृत गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्‍कम शासन 
मान्यतेशिवाय अदा करु नये. 

क)सातव्या वेतन आयोग७ची थकबाकीच्या रकमा संबंधित कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करव्यात. डीसीपीएस/एनपीएस योजना लागू असणाऱ्या कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत रोखीने रक्‍कम अदा करता 
येईल. 


ड)जिल्हा परिषदेने संदर्भाधीन (६) ते (९) च्या पत्रान्वये कळविळेल्या थकबाकीच्या 
रकमांमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ सूचवू नये, अशी वाढ शासनाकडून मान्य केली 
जाणार नाही. 

इ) संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी थकबाकीच्या रकमा अदा झाल्या नसल्याची खात्री 
करुनच या रकमा जिल्हा परिषदेने संबंधित कर्मचाऱयांना अदा कराव्यात. 

Qu थकबाकीच्या रकमेवर संबंधित कर्मचाऱयांना शासनाकडील निधीतून कोणतेही 
व्याज देय राहणार नाही व शासनाकडील निधीतून व्याजाची मागणी करणार नसल्याचे बंधपत्र 
संबंधित कर्मचाऱ्याकडून जिल्हा परिषदेने प्राप्त करुन घ्यावे. 

फ)परिगणनेतील चूकीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे अधिकची रक्‍कम अदा झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास सदर रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वसुल केली जाईल, अशा आशयाचे 
बंधपत्र संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेने प्राप्त करुन घ्यावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


५. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. तथापि पुढील हप्त्याच्या निधीची मागणी 
करताना उपरोक्त निधीतून कर्मचाऱ्यांना अदा केलेल्या रकमांचा कर्मचारी निहाय तपशील 
संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपलब्ध करुन द्यावा. 


६. विहित प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी 
सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी जबाबदारी 
निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


छ. सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


a वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


> या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदाने (वेतन)/०४-सेवानिवृत्तीविषयक 
लाभ” या लेखाशिर्षाखाली प्रकरण परत्वे खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१०. संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार तसेच वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन दिनांक १.०४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या 
अधिकारात व बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक १.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥8व०5॥॥8.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११४४१४०३१२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
B A LA S A H F B B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b2 
4702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC9828471B3251EE 
E2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B HAJARE 


Date: 2024.07.01 16:06:20 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव/कोल्हापूर 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव/कोल्हापूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव/कोल्हापूर 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जळगांव/कोल्हापूर 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, दिनांक ०१ जुले, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र 
— अदा करावयाचा 
अक्र. कर्मचा-याचे नाव eer थकबाकोचा | सेवा निवृत्ती दिनांक 
रक्‍कम (रु.) 
पहिला हप्ता (रु.) 
जळगांव (३६-सहायक 
| 9 _ |श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड TTI १९६०७५४ ३९२१५१ ३१.०५.२०२३३ 
२ [St जर्नादन लक्ष्मण कोळी कामगार २१३९०७० ४२७८१४ ३१.०५.२०२८ 
३ (st. सोपान रामदास चोधरो कामगार २१३४०८२ ४२६८१६ ३०.०५.२०२९ 
४ [at अरुण बसंत चौधर कामगार १९४४९९१ ३८८९९८ ३१.०५.२०३० 
५ [at संतोष बाबुराव येवले कामगार १९४४९९१ ३८८९९८ ३०.०८.२०२५ 
६__ | श्री. राजेंद्र विनायक पाटील | कामगार १९६१०६० ३९२२१२ २८.०२.२०२४ 
७ (at. बसंत बाबराव प कामगार १९४७९६४ ३८९५९३ ३१.०३.२०३१ 
८__|श्री. महेंद्र रामेश्‍वर चोधरी | कामगार १९८२१४८ ३९६४३० ३१.०७.२०२६ 
९ ।श्री. दादाजी परमल राठ कामगार १९८७५४४ ३९७५०९ ३१.०३.२०३२ 
| 90 |S. उत्तम माधवराव प कामगार १९१९५१६ ३८३९०३ ३१.०५.२०२८ 
।__११ [ait भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार २०१४५२५ ४०२९०५ ३०.०६.२०२६ 
१२ ।श्री. संजय विठठुल महाजन (माळी) कामगार २०१३९१७ ४०२७८३ ३१.०५.२०३१ 
१३ श्री. णसिंग कच्छवा कामगार १९८७८५० ३९७५७० ३१.०५.२०२६ 
१४ ait. लालचंद काशिनाथ * कामगार १९८७८५० ३९७५७० २८.०२.२०३३ 
१५ श्री. दयाराम शंकर जाधव कामगार १८०२१०३ ३६०४२१ ३०.०४.२०२७ 
१६  |श्री. अजुन साहेबराव शिंदे (पाटील) | अर्जुन साहेबराव शिंदे (प कामगार १८६६०४१ ३७३२०८ ३१.०५.२०२९ 
१७ St. विलास जगन्नाथ मोरे कामगार १२६१९७२ २५२३९४ ३१.०५.२०४१ 
१८ _|श्रो.प्रविण अशोकराणो | कामगार १२६०३०६ २५२०६१ ३१.०७.२०३३ 
१९ ।श्री. बिकास मधुकर प कामगार १३१९००८ २६३८०२ ३१.०३.२०३८ 
२० | श्री. संजय देविदास राण कामगार १३१९४५० २६३८९० ३१.१०.२०३५ 
२१__ | श्री. सुनिल वासुदेव पाटील | कामगार १३१६३३६ २६३२६७ ३१.०१.२०३५ 
२२ ।श्री. धनराज हरी कोळो कामगार १३१७६११ २६३५२२ ३१.०८.२०३८ 
33 [ai केलाससुरेशकोळी | कामगार १३१८४०३ २६३६८१ ३१.०५.२०३७ 
२४ श्री. राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार १३२०७३७ २६४१४७ ३०.११.२०३८ 
२५  ।श्री. बिकास प्रभाकर धनगर कामगार १३१७०४५ २६३४०९ ३०.०४.२०३९ 
२६ श्री. विलास कडु प कामगार १३२१४५९ २६४२९२ ३१.०७.२०२६ 
२७ _ |श्रो. अनिल काशिनाथपाटील | कामगार १३१९५०६ २६२३९०१ ३१.०५.२०३० 
२८ ।श्री. विलास सुपुडु कोळी कामगार १२३२२२७२३६ २६४५४७ ३१.०३.२०३४ 
२९ [at सुधाकर शांताराम प कामगार १३२१०८३ २६४२१७ ३१.०५.२०२७ 
३० श्री. अनिल त्र्यंबक प कामगार १३१७७०४ २६३५४१ ३०.०६.२०३७ 
३१ श्री. गोविदा रतन राठ कामगार १८५२४७७ ३७०४९५ ३१.०५.२०३४ 
३२ । श्री. योगेश रामलाल चव्हाण कामगार ९२८६६४ १८५७३३ ३०.०६.२०४७ 
३३ श्री. पुरुषोत्तम कौतिक बोरसे  |कामगार १४३६३७५ २८७२७५ २९.०२.२०४० 
३४ [at feta पांडुरंग प कामगार ९९०२५० १९८०५० २९.०२.२०४२ 
३५ (at. सुजित शांताराम प कामगार १२९९४०८ २५९८८२ ३०.०६.२०४५ 
३६ ।श्रो. संतोष रमेश गुंजाळ कामगार १२९४२६९ २५८८५४ ३१.१०.२०४४ 
३७ (at. सचिन भानुदास प कामगार ९२२९२१ १८४५८४ ३१.०१.२०४४ 
३८ [att प्रदिप युवराज प कामगार १०८६४७७ २१७२९५ ३१.०३.२०४६ 
३९ lait. जितेंद्र संजय शेळवे कामगार १०६०२६० २१२०५२ ३१.०७.२०४८ 
४० |श्री.निलेशचिधुफिके |कामगार १०९०१७८ २१८०३६ ३०.०६.२०४८ 
४१ |श्री.नेलेशदेविदासशिदे [TTR २८७१७६ १९१४३५ ३०.०९.२०४८ 
४२ [ait शरद अशोक शेळवे कामगार २५४७२७ १९०९४५ ३०.०४.२०४९ 
४३ श्री देपकहरीफिरके | कामगार १०४६३३२ २०९२६६ ३०.०५.२०४९ 
४४  |श्री.सोपान अभिमनपाटील | कामगार १११३३१५ २२२६६३ ३०.०६.२०४१ 
४५ [St दिनकर जगन्नाथ प कामगार ११४९९४९ २२९९९० ३०.०६.२०३१ 
४६ ।श्री. गजानन बाबुराव प कामगार १०७४३९६ २१४८७९ ३१.०३.२०४० 


४७ |श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे कामगार १०७४५३४ २१४९०७ ३१.०८.२०४५ 


Bc यखडू प कामगार १०२७०२३ २०५४०५ २१.०५.२०४५ 
2 क्र जते निकवेसले | ३००६२०३ 
फ् TION 
3 BOW 
र RAR 
उ श्र बापुसाहवराव we CoRR 
फ् ३९००२०२ 
७ perme | ERR 
Z ३००४रर 
जर ३००४२०२ 
ळू (रर 
a passat | ३९०८२ 
ae करे ओक बोडरवेड | TTR 
a ३०८३० 
व TATE 
क TRE 
z २०उरर 
a ३९०७२ 
ळ ३९०८२०८ 
जन BERR 
ळ्‌ ३२०२०२४ 
ळ TSA 
E STR 
a Sram 
ci 

ळ THe 
बट TTR 
a BRA 
z ३०८२०३४ 
a TERR 
र १०२००२ 


परिषद (३६-सहायक 


उरक 
१००७ 
३२०२०३४ 
a ae Soe 


१४.१९०.२०१४ 


ios 


९४३१२४२ १८८६२४९ 


रर 

३००३२०० 

SEI 
cea 


BALASAHEB B HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


